भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील वरिष्ठ 
भूभौतिकतज्ञ (गट-अ) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची अंतिम जेष्ठतासूची 
दि.०१ जाने, २०२४ व 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२४/प्र.क्र. २२/पापु-१५ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० 009 
तारीख: २९ जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- 
१) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही -२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, 
दिनांक २१ जून, २०२१. 
२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही -२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, 
दिनांक १३ जुलै, २०२१. 
३) शासन परिपत्रक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक: आपना-०२२३/प्र.क्र.२४/ 
पापु-१५ दिनांक ३१ जानेवारी, २०२३ 


शासन परिपत्रक :- 

सामान्य प्रशासन विभागाने शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांची प्रत्येक वर्षी 
ज्येष्ठतासूची तयार करणे व प्रसिध्द करणे यासाठी संदर्भाधिन अधिसूचनेनुसार सर्वकष धोरण जाहीर 
केले आहे. संदर्भाधीन क्रमांक ३ अन्वये भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “वरिष्ठ भूभौतिकतज्ञ” 
(गट-अ) या संवर्गाची दिनांक ०१ जानेवारी, २०२२ ते दिनांक ०१ जानेवारी, २०२३ रोजीची अंतिम 
जेष्ठता सूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील “वरिष्ठ 
भूभौतिकतज्ञ” (गट-अ) या संवर्गात दिनांक ०१ जानेवारी, २०२३ ते दि. ३१ डिसेंबर, २०२३ या 
कालावधीत कोणीही नव्याने रूजू झाले नसल्याने तात्पुरती जेष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याची आवश्‍यकता 
नाही. यास्तव “वरिष्ठ भूभौतिकतज्ञ” (गट-अ) या संवर्गाची दिनांक ०१ जानेवारी, २०२४ रोजीची 
स्थिती दर्शविणारी थेट तात्पुरती अंतिम जेष्ठतासूची तयार करण्यात आळी आहे. सदरील 
ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडपत्र-अ म्हणून जोडण्यात आली आहे. 


सदर जेष्ठतासूची मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे प्रलंबित विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ 
मधील निकालाच्या अधीन राहतील. 


आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजीनगर, पुणे यांना विनंती 
करण्यात येते की, सदर परिपत्रक सोबतच्या जेष्ठतासूचीत समाविष्ट असलेल्या व आपल्या विभागात 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२४/प्र.क्र.२२/पापु-१५ 


कार्यरत असलेल्या, विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच विभागाच्या आस्थापनेवरून प्रतिनियुक्तीवर 
असलेल्या सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात येणार नसून त्याचा संकेताक २०२४०१२९१२३०३७१४२८ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by GANESH NIVRUTTI PAWAR 


G A N F 5 H DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WATER SUPPLY AND SANITATION 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20e917 
N | V R U TT | ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5ad352, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=1325A2533F628572438B5FB711 


C805DE49788678B97015BBOCAC990E3B37542 
3, cn=GANESH NIVRUTTI PAWAR 


Date: 2024.01.29 14:55:12 +05'30' 


(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे. 

२. उप सचिव (कार्या. १२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 
३. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (स्वी. 

४. प्रशासन अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे . 

५. मुख्य भूभौतिकतज्ञ, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 

६. वरिष्ठ भूभौतिकतज्ञ (सर्व), भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा. 

७. सहाय्यक भूभौतिकतज्ञ (सर्व), भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा. 

८. निवडनस्ती (कार्या. पापु-१५), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२४/प्र.क्र.२२/पापु-१५ 


शासन परिपत्रक क्र. आपना-०२२४/प्र.क्र.२२/पापु-१५, दिनांक २९ जानेवारी, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट “अ 
परिशिष्ट- अ 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “वरिष्ठ भूभौतिकतज्ञ"” गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती अंतिम जेष्ठतासूची 


वरिष्ठ भूभौतिकतज्ञ (गट-अ) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती अंतिम ज्येष्ठतासूची. 


नियम ३ शासकीय वरिष्ठ जन्म दिनांक | प्रवर्ग नियम वरिष्ठ सेवा शैक्षणिक शेरा 
(२)(ब)नुसार | कर्मचाऱ्याचे | भूभौतिकतज्ञ ३(२(अ) । भूभौतिकतज्ञ निवृत्तीचा अर्हता 
जेष्ठता क्र. नाव पदावर नुसार पदावर दिनांक 
नियुक्तीचा संवर्गात रुजू  जेष्ठतेचा 
मार्ग दिनांक दिनांक 
a 2 3 hee | ५ & ८ | 8 | ८ १० | ० 


निरंक 


